सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीमधून शासनमान्य सार्वजनिक 
ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) 
वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.९९/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ ३,दि.१६.०४.२०२०. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.६०/साशि-५, 
दि.०३.०८.२०२०. 
3) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.३२/२०२०-२१/२४९८,दि.०८.१०.२०२० . 


प्रस्तावना : 

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सहाय्यक अनुदानासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
रु.१२३,७५,००,०००/- (रुपये Vaal तेवीस कोटी पंच्याहत्तर लाख फक्त ) इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आला आहे. सन २०१९-२० मध्ये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे देय असलेले परिरक्षण 
अनुदान निधी अभावी पुर्ण देता आले नाही. सन २०१९-२० मध्ये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे 
थकीत असलेले रु. ३२,२९,००,०००/- ( रुपये बत्तीस कोटी एकोणतीस लाख फ़क्त ) अनुदान सन 
२०२०-२१ मधील अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून अदा करण्यास मान्यता देण्याची विनंती वित्त विभागास 
करण्यात आली. यानुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या २५ टक्केच्या मर्यादेत म्हणजेच रु. 
३०,९३,७५,०००/- (अक्षरी रुपये तीस wie} Slag ळाख पंचाहत्तर हजार फ़क्त ) इतका निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, दि.०३.०८.२०२० अन्वये 
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे सन २०१९-२० मध्ये देय असलेले थकीत परिरक्षण अनुदान 
रु.३०,९३,७५,०००/- (अक्षरी रुपये तीस कोटी त्र्याण्णव लाख पंचाहत्तर हजार फक्त ) सन २०२०-२१ 
मधील अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अद्याप सन २०१९-२० 
मधील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे रु. १,३५,२५,०००/- ( अक्षरी रुपये एक कोटी पस्तीस लाख 
पंचवीस हजार फ़क्त) इतके अनुदान देय आहे. तसेच शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सन २०२०- 
२१ मधील सहाय्यक अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी आवश्‍यक असलेला रु.५४,४३,०८,०००/- (रुपये 
चोपन्न कोटी त्रेचाळीस लाख आठ हजार Had ) इतका निधी आवश्‍यक आहे. यानुषंगाने ग्रंथालय 
संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडून प्राप्त प्रस्ताव व वित्त विभागाकडून 
प्रापत सहमतीस अनुसरुन सन २०१९-२० मध्ये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे देय असलेले थकित 
परिरक्षण अनुदान व सन २०२०-२१ मधील अनुदानाचा पहिला हप्ताचा काही भाग अदा करण्यासाठी सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये मध्ये मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती,१०५, सार्वजनिक 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.९९/साशि-५, 


ग्रंथालये, (०३)(०१) मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य ( अनिवार्य ) (२२०५ ०२९८) ३१- 
सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर ) या लेखाशिर्षातर्गत अर्थसंकल्पित निधीपैकी १० टक्के म्हणजेच 
रु.१२,३७,५०,०००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी सदतीस लाख पन्नास हजार फ़क्त) इतका निधी वितरित 
व खर्च करण्यास ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना शासन मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

सन २०१९-२० मध्ये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे देय असलेले थकित परिरक्षण 
अनुदान व सन २०२०-२१ मधील अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्याचा काही भाग अदा करण्यासाठी सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित निधीतील रु.१२,३७,५०,०००/- ( अक्षरी रुपये बारा कोटी 
सदोतीस लाख पन्नास हजार फ़क्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच संबंधित जिल्हा 
ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुखांना आहंरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे व त्यांना ३१- सहायक अनुदाने ( वेतनेतर ) या उद्दिष्टाखालील देयकावर नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून प्रतिस्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. 
२. सदर खर्च मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती,१०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, (०३)(०१) 
मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य ( अनिवार्य) (२२०५ ०२९८) ३१ सहाय्यक अनुदाने 
( वेतनेतर ) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी वितरीत केलेल्या 
निधीतून भागविण्यात यावा. 
३. अनुदानाच्या रक्कमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी विहित मुदतीत सादर 
करणे आव्यक राहील. 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० मधील 
सूचना/अटींची पुर्तता करण्यात आली असून सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
४७२/२०२०/व्यय-५, दि. २१.१०.२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२०११२४१५३२२६३३०८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


Di 

|: c=IN, o=Government Mahi HIGHER AND TECHNICAL 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht! 

A. 


20=880d8eb755bcb4455fa360baaa8797820b6265d75275a72f9fa3197 


BAWISKAR 2 Te 
(अ.म. बाविस्कर) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


२. महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.९९/साशि-५, 


3. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक/जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी/जिल्हा ग्रंथपाल 
८. प्रधान सचिव (उ.व.तं.शि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी (साशि १), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,अमुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


